आस्थापना: महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाच्या मुख्यपीठ मुंबई 
व छत्रपती संभाजी नगर, नागपूर आणि पुणे येथील खंडपीठांच्या 
कार्यालयातील ७१ अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२४ ते 


दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांक : एमआरटी २०१८/प्र.क्र.२११/ज-१अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७मार्च, २०२४ 


वाचा : 
१. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, संकीर्ण-१००२/प्र क्र ६६(भाग-२)/ई-८, दिनांक २० मार्च,२००६. 
२. शासन निर्णय,महसूल व वन विभाग, एमआरटी १००७/ प्र.क.८३/टी-१, दि. १२ डिसेंबर, २००७. 
३. शासन निर्णय क्रमांक : एमआरटी २०१२/ प्र.क्र.३१/टी-१, दि.२७ मार्च, २०१४. 
४. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१५/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय सुधारणा-१ दि.११ फेब्रुवारी, २०१६. 
५. शासन निर्णय क्रमांक : एमआरटी 2098/ प्र.क्र.६८/टी-१, दि.१९ ऑक्टोबर, २०१६. 
६. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय सुधारणा-१ दि.२१ सप्टेंबर, २०१६. 
७. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.एमआरटी-२०१८/प्र.क्र.१८७/ज-१अ, दि.९ ऑक्टोबर,२०१८. 
८. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., दि.१८ ऑगस्ट,२०२२. 
९. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.एमआरटी २०१८/प्र.क्र.२११/ज-१अ, दि.०७ ऑक्टोबर,२०२२. 
१०. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., दि.०८ फेब्रुवारी,२०२३. 
११. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि -२०१६/प्र.क्र.9/१६/ आ.पु.क. दि.३१ ऑगस्ट, 2023 
व दि.०६/०९/२०२३ चे शुद्धीपत्रक. 
१२. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.एमआरटी २०१८/प्र.क्र.२११/ज-१अ, दि.२५ सप्टेंबर, 2023. 
१३. प्रबंधक, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे क्र.ममन्या/आस्था/पदांना मुदतवाढ/ २०२४/११७, 
दिनांक ३१/०१/२०२४. 
१४. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., दि.२१ फेब्रुवारी,२०२४. 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता मधील कलम ३१३ आणि ३१४ अनुसार स्थापित महाराष्ट्र महसूल 
न्यायाधिकरणाचे मुख्यपीठ मुंबई व छत्रपती संभाजी नगर, नागपूर व पुणे येथील खंडपीठांसाठी विविध संवर्गातील 
एकूण ७१ अस्थायी पदे प्रशासकीय व न्यायिक कामकाजासाठी निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर पदांची 
आवश्यकता लक्षात घेता, या पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ या कालावधीसाठी संदर्भाधिन क्र. १२ 
येथे नमूद शासन निर्णय दि.२५/०९/२०२३ अन्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


प्रबंधक, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन क्र.१३ येथे नमूद दि.३१/०१/२०२४ 
रोजीच्या पत्रान्वये शासनास प्राप्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाच्या कामकाजाकरीता 
सदर ७१ अस्थायी पदांची पुढील काळावधीकरिताही आव्यकता असल्याने सदरहू पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरटी २०१८/प्र.क्र.२११/ज-१अ, 


शासन निर्णय : 


संदर्भाधीन क्र.१४ येथील वित्त विभागाच्या दि.२१/०२/२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारांचा वापर करुन तसेच, संदर्भाधीन क्र.७ च्या दि.९/१०/२०१८ 
च्या शासन निर्णयान्वये विभाग प्रमुखांना असलेल्या अधिकारांनुसार खालील अटींच्या अधीन राहून महाराष्ट्र 
महसूल न्यायाधिकरणाच्या मुख्यपीठ मुंबई व छत्रपती संभाजी नगर, नागपूर व पुणे येथील खंडपीठांच्या 
प्रशासकीय तसेच न्यायिक कामकाजाकरिता निर्मित एकूण ७१ अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२४ ते 
दि.३१/०८/२०२४ या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात येत आहे:- 


महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाकरिता निर्मित व मुदतवाढ प्राप्त ७१ अस्थायी पदांमध्ये 
दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ या कालावधीमध्ये कोणताही बदल करण्यात 
येणार नाही. 

महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाकरिता निर्मित व मुदतवाढ प्राप्त 09 अस्थायी पदे महसूल 
विभागाद्वारे यापूर्वी दि. २० मार्च, २००६ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे निश्चित 
आकृतिबंधामध्ये समाविष्ट नसल्यास, अशा पदांचा आढावा घेऊन त्या संदर्भातील प्रस्ताव 
मुदतवाढीच्या कालावधीमध्ये उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता प्राप्त करून पदांच्या 
आवर्यकतेबाबतच्या कारणमिमांसेसह शासनास पाठवावा. 

महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण यंत्रणेकरिता मंजूर केलेल्या अस्थायी पदांवरील 
अधिकाऱ्यांच्या /कर्मचाऱ्यांच्या सेवा शासनाच्या पूर्व मंजुरीशिवाय इतर कामांकरिता 
वापरल्या जाणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. 

उपरोक्त सर्व अस्थायी पदांवरील पदधारक प्रचलित शासकीय नियमांनुसार प्रवासभत्ता, 
स्थानिक पूरक भत्ता यासह इतर अनुज्ञेय भत्ते मिळण्यास पात्र आहेत. 

सोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविलेली अस्थायी पदे त्या-त्या संवर्गातील तात्पुरती भर 
समजण्यात येईल. 

विभागीय व जिल्हा पातळीवरील सदरहु एकूण ७१ इतकी अस्थायी पदे महसूल विभागाने 
यापूर्वी निर्गमित केलेल्या दि. २० मार्च, २००६ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित 
आकृतीबंधामध्ये समाविष्ट नसल्यास, अश्या पदांचा आढावा घेऊन त्याबाबतचा प्रस्ताव 
मुदतवाढीच्या कालावधीमध्ये उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता प्राप्त करुन 
घेण्याकरीता संबंधित कार्यालयाने या विभागास (कार्यासन ई-८) सादर करण्यात यावा. 


७ सदर पदांसाठी होणारा खर्च हा -"मागणी क्रमांक सी-४, २०५२- सचिवाळलयीन सर्वसाधारण 


सेवा (००) (०९९) महसूल मंडळ, (००) (०१) महसूल मंडळ (२०५२ 0229)" या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात 
येईल. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरटी २०१८/प्र.क्र.२११/ज-१अ, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०७१४५५४६४२१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHILPA VINAY PATWARDHAN 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
AND FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=505eeafe3f9e7d70f63a44a99a 1 67a7 b82f5f960e69355 
04b09176ad120d080e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=2E5A83C1841 FAABC41727E7EBE9ACESCE284A9 
p A T WA R D ) H A N 564CBC908352616154B5CA4BS5D, cn=SHILPA VINAY 
PATWARDHAN 


Date: 2024.03.07 15:05:06 +05'30' 


(शिल्पा पटवर्धन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत अग्रेषित :- 
(१ मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
Q) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
(३) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
(४॥ अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
(५ अध्यक्ष, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, मुंबई. 
(६ विभागीय आयुक्त, कोकण, पुणे, नागपूर व छत्रपती संभाजी नगर. 
(७) प्रबंधक, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, मुंबई. 
(८)  उपप्रबंधक, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, छत्रपती संभाजी नगर /नागपूर/पुणे 
(९ प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
(१० महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
(११ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
(१२) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
(१३) वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
(१४ ब-१कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
(१५) ई-८ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
(१६ निवडनस्ती, ज-१ अ कार्यासन,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरटी २०१८/प्र.क्र.२११/ज-१अ, 


विवरणपत्र- अ 


शासन निर्णय क्रमांक: एमआरटी २०१८/प्र.क्र.२९१/ज-१अ, दि.०७ मार्च,२०२४ सोबतचे सहपत्र. 


अ. णि वेतन Hales व [एकूण मंजूरअस्थायी अस्थाय | 
क्र स्तर पदांची । पदांची | पदांवरील 
संख्या संख्या | वार्षिक 
वित्तीय भार 
ee महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाचे युंबई येथील युख्यपाठ 
१ अध्यक्ष ११२५०० १ १ | २०७१००० 
२ | सदस्य (न्यायिक) २८२३५ १ १ ११२१६०० 
3 | सदस्य (प्रशासकोय) ९१३५० १ १ | १३८२५६० 
डु प्रबंधक ५६१००-२१२४०० १ १ २२४८००० 
एस-२० 
ष्‌ उपप्रबंधक ५५१००- १ १ १२००८९२ 
१७५१०० 
एस-१९ 
द लघुलेखक २८६००- २ २ | २०१९४०८ १ पद रिक्‍त 
(निम्नश्रेणी) १२२८०० 
एस-१४ 
७ | अव्बल कारकून ३२०००- नि ६ | ५३३०४७२ | ३ अव्वल कारकून यांना 
१०१६०० वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ 
एस-१२ मिळाला असल्यामुळे त्यांना 
एस-१४ नुसार वेतन अदा 
करणेत येत आहे. 
८ | महसूल सहाय्यक | १९९००-६३२०० & & | ३६७०४१६ | ९ महसूल सहाय्यक यांना 
एस-६ वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ 
मिळाला असल्यामुळे त्यांना 
एस-१२ 
९ वाहनचालक १९९००-६३२०० १ १ | ६८८४२४ | वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ 
एस-७ मिळाला असल्यामुळे त्यांना 
एस-८ नुसार वेतन अदा 
करणेत येत आहे. 
Xo Le | १६६००-५२४००| १ १ । ६६९८१२ पद रिक्‍त 
एस-३ 
gg चिंगी १५०००- रि ५ | ३५०६००० | ९ पद रिक्‍त 
४७६०० 
एस-१ 
एकूण २६ २६ २३९०८५०५८४ 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरटी २०१८/प्र.क्र.२११/ज-१अ, 


२. महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाचे पुणे येथील खंडपीठ 
अ.क्र. शि वे 'एकूण मंजूर थाय rare P| 
मॅट्रीक्स व । पदांची संख्या पदांची संख्या पदांवरील 
स्तर वार्षिक वित्तीय 
भार 
१ सदस्य (न्यायिक) ३८२३०५ १ १ १६५२८२६ 
२ | सदस्य (प्रशासकोय) | ९९८०० १ १ २०६१९६८ 
३ उपप्रबंधक ७२०००/- १ १ १४५२८५ 
वेतन वाढ 
७४२००/- 
डु लघुलेखक ३८६००- २ २ ३२१८०१६ «= | वरिष्ठ वेतनश्रेण 
(निम्नश्रेणी) १२२८०० लाभ मिळाला 
एस-१४ असल्यामुळे एस- 
१५ नुसार वेतन अदा 
करणेत येत आहे. 
ष्‌ अव्वल कारकून ३२०००- 3 3 २८४७०८४ १ पद रिक्‍त 
१०१६०० 
एस-१२ 
६ पीक-टंकलेखक । १९९००- ३ ३ २४४३२३६ 
६२२०० 
एस-६ 
७ शिंग १६६००- g १ ७१८२३६ पद रिक्‍त 
७२४०० 
एस-३ 
८ शिंगी १५०००- ३ ३ १८३५९१६ | वरिष्ठ वेतनश्रेणी 
४७६०० लाभ मिळाल्यामुळे १ 
एस-१ शिपायाला एस-३ 
एकूण शप शप १६२३९९१९४४ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरटी २०१८/प्र.क्र.२११/ज-१अ, 


३. महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाचे छत्रपती संभाजी नगर येथील खंड्या 


अ.क्र. | वे 'एकूण मंजूर प्थाय era hi 
मॅट्रीक्स व | पदांची संख्या पदांची संख्या पदांवरील 
स्तर वार्षिक वित्तीय 
भार 
१ सदस्य ३३६०५ १ १ ३२१६००० 
(न्यायिक) 
२ सदस्य ७०८०० १ १ ३२१६००० 
(प्रशासकोय) 
3 उपप्रबंधक ५५१००- १ १ ३९०३३०० 
१७५१०० 
'एस-१९ 
¥ लघुलेखक २३८६००- २ २ १०४११८५२ ।१ लघुलेखक यांना 
(निम्नश्रेणी) । १२२८०० बरिष्ठ 
एस-१४ वेतनश्रेणीचा लाभ 
मिळाला 
असल्यामुळे त्यांना 
एस-१५ प्रमाणे 
वेतन अदा करणेत 
येत आहे. 
ष्‌ अव्बल ३२०००- 3 3 ११८०२३५६ 
कारकून १०१६०० 
एस-१२ 
६ पीव १९९००- ३ ३ ९१४१८९२ 
टंकलेखक ६२३२०० 
एस-६ 
७ hell १६६००- १ १ २११४९०४ 
७२४०० 
एस-३ 
८ [| १५०००- 3 3 ६३४४७१२ 
४७६०० 
एस-१ 
एकूण १प्‌ १प्‌ ५०१५१०१६ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरटी २०१८/प्र.क्र.२११/ज-१अ, 


४. महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाचे नागपूर येथील खंडयाठ 


अ.क्र. शिश वेतन मॅट्रक्स व स्तर | एकूण मंजूर | अस्थाय प्थायं णं 
पदांची संख्या| पदांची | पदांवरील वार्षिक 
संख्या वित्तीय भार 
१ सदस्य (न्यायिक) ३८२२५ + मुळ १ १ १५६३२६४ 
वेतनावर ३०% 
२ सदस्य (प्रशासकोय) ७५७०० १ १ १३३०४३५ 
३ उपप्रबंधक ५५१००- १७५१०० १ १ ९४४९८९ 
एस-१९ 
डु लघुलेखक (निम्नश्रेणी) | ३८६००-१२२८०० २ २ २०१०२४१ 
एस-१४ 
ष्‌ अव्बल कारकून ३२०००-१०१६०० 3 3 ३१०१५७२ 
एस-१२ 
६ पीक टंकलेखक १९९००-६३२०० ३ ३ १६४७८५० 
एस-६ 
७ ति १६६००-५२४०० १ g ७७९८४६ = | ARS 
Wa-3 वेतनश्रेणीच 
लाभ 
मिळाला 
असल्यामु 
ळे त्यांना 
एस-६ 
नुसार वेतन 
अदा 
करणेत येत 
आहे. 
८ शिपाई १५०००-४७६०० 3 3 १६४०४३५ 
एस-१ 
एकूण १५ १प्‌ १३५१५४५८ 
एकूण | ७१ | ७१ | १०३८०६२०२ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


